कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावत असताना 
कोव्हिड-१९ विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू 
पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह 
सहाय्य मंजूर करण्याबाबत. 

श्री.रमेश विठ्ठल थोरात, औषध निर्माता 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राकावियो-२०२२/प्र.क्र.१४१/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक : २४ एप्रिल, २०२४ 


वाचा :- 9) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दि. २९.०५.२०२० 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दि. १४.०५.२०२१ 
3) संचालक(प्रशासन), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांचे पत्र क्र.आयुक्‍त/राकावियो/ 
समवैद्य/औ.नि./सानुग्रह सहाय्य/का.क्र.२/४९०८-१०/२०२२, दि.१०.०३.२०२२ 
शासन निर्णय: 
वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २९ मे, २०२० अन्वये कोविड - १९ संबंधित कर्तव्य 
बजावतांना HUIS - १९ विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विमा कवच / सानुग्रह 
सहाय्य लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 
२. आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांनी कै.रमेश विठ्ठल थोरात, औषध निर्माता 
यांच्या कुटुंबियांना वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दि. 
२९.०५.२०२० व दि.१४.०५.२०२१ अनुसार रु.५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या 
रक्कमेच्या सानुग्रह सहाय्य मंजूरीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 
३. वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, राज्य कामगार विमा योजना, पुणे अंतर्गत असलेल्या सेवा 
दवाखाना, भोसरी येथे कार्यरत sh. wast विठ्ठल थोरात, औषध निर्माता यांचा wifes - १९ संबंधित 
कर्तव्य पार पाडताना कोरोना विषाणू संसर्गाने दि. १३.०२.२०२१ रोजी मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या 
सेवा कोविड - १९ विषाणूच्या सार्वत्रिक साथीच्या अनुषंगाने मदतकार्य यामध्ये समाविष्ट होत 


आहेत. तसेच त्यांचा मृत्यू कोविड - १९ मुळे झाला असल्याचे यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयाच्या 
प्रमाणपत्रावरुन दिसुन येते. 


४. त्यानुसार वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, राज्य कामगार विमा योजना, पुणे अंतर्गत असलेल्या 
सेवा दवाखाना, भोसरी येथे कार्यरत श्री.रमेश विठ्ठल थोरात, औषध निर्माता यांच्या कुटुंबियांना 


पृष्ठ २ पैकी १ 


झासन निर्णय क्रमांकः राकावियो-२०२२/प्र.क्र.१४१/सेवा-१ 


रु.५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या रक्कमेचे सानुग्रह सहाय्य प्रदान करण्यास या 
आदेशादारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


५. वित्त विभाग झासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दि. २९.०५.२०२० व 
दि.१४.०५.२०२१ मधील तरतुदीनुसार कै.रमेश विठ्ठल थोरात, औषध निर्माता या कर्मचाऱ्याच्या 
वारसास या संदर्भातील तरतुदी व नियम विचारात घेऊन सानुग्रह सहाय्य अदा करण्याची 
जबाबदारी आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांची राहील. 


६. प्रस्तुत खर्च “मागणी क्रमांक आर - १, मुख्य लेखाशिर्ष २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य, १०२-राज्य कामगार विमा योजना (१) मुंबईतील व मुफसल क्षेत्रातील राज्य कामगार विमा, 
राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय (२२१०१४०२) (योजनेत्तर) अनिवार्य, ०१-वेतन” या 
लेखाशिर्षाखालील सन २०२४-२५ च्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून,त्याचा संकेतांक २०२४०४२४१३५५३१६७१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by 
M h h Mahesh Madhukar 
ahesh™ 


DN: cn=Mahesh 


Ma d h U Madhukar Lad, 0, ou, 


email=mahesh.lad@n 
ic.in, c=US 


kar LAA cate z0zdi2 


15:18:29 +05'30' 


(महेश म. लाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, लोअर परेल, मुंबई. 
३. संचालक (प्रशासन),राज्य कामगार विमा योजना,ळोअर परेल,मुंबई. 
४. वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, राज्य कामगार विमा योजना, पुणे 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी,मुंबई/पुणे. 
६. after व लेखा अधिकारी, मुंबई/पुणे. 
७. श्रीमती महादेवी रमेश थोरात, कै.रमेश विठ्ठल थोरात यांच्या कायदेशिर वारस (आयुक्त, 
राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांच्यामार्फत) 
८. निवड नस्ती सेवा-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


